“सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट 
परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व 
निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा 
एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” 
Western Ghat Integrated 
Religious, Historical, Eco-Tourism 
Circuit Plan - अंतर्गत असलेल्या 
कोयना हेळवाक वन झोन मधील वाढीव 
कामांसह सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 


दिनांक ०४ जून, २०१५. 


2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 


दिनांक १९ जुले, २०१६. 


3) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 


दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 


४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ, 


दिनांक ०५ मार्च, २०२४. 


५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ, 


प्रस्तावना: 


दिनांक २१ जून, २०२४. 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ, 


दिनांक ०५ मार्च, २०२४ अन्वये रु.३८१.५६ कोटी किंमतीच्या “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम 


घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


विकास आराखडा Western Ghat Integrated Religious, Historical, Eco-Tourism 


Circuit Plan - अंतर्गत श्री क्षेत्र महाबळेश्वर प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सहयाद्री व्याघ्र 


राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी 


Woes आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


०२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 


दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम 


करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 


दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 


स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०३. उपरोक्त झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद 


आंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती 


व स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. 


स्थानिक पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा 


निधी याचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी 


समितीने तयार करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस 


सादर करण्यात येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


०४. जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


नमूद करण्यात येते की, मा.पालकमंत्री, जि.सातारा यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक 


२४.०६.२०२४ रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम 


घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन 


विकास आराखडा Western Ghat Integrated Religious, Historical, Eco-Tourism 


Circuit Plan - अंतर्गत असलेल्या कोयना हेळवाक वन झोन” मधील मूळ रु.२२ कोटींच्या 


कामांमध्ये रु.४५.८५६० कोटी इतकी वाढ होऊन रु.६७.८५६० कोटीच्या वाढीव खर्चाच्या 


प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रस्तावास शिखर समितीसमोर मान्यतेसाठी 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


सादर करण्याची शिफारस नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये स्थापन 
करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीच्या 


दि.२१.०८.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली आहे. 


०५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समितीच्या” दि.०५.०९.२०२४ रोजी 


झालेल्या बैठकीत “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व 


निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा Western Ghat 


Integrated Religious, Historical, Eco-Tourism Circuit Plan - अंतर्गत असलेल्या 


कोयना हेळवाक वन झोन मधीळ वाढीव कामांसह सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 


प्रस्तावास” मान्यता घेण्यात आली आहे. 


og. “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग 


पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा” Western Ghat Integrated 
Religious, Historical, Eco-Tourism Circuit Plan - अंतर्गत असलेल्या कोयना हेळवाक 


वन झोन” मधील कामांच्या रुपये २२.०० कोटी या मूळ किंमतीत रुपये ४५.८५६० कोटी 


इतकी वाढ होऊन रुपये ६७.८५६० कोटी इतक्या किमतीच्या सुधारित कामास मान्यता 


देण्याकरिता तसेच त्या अनुषंगाने दि.०५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


दिलेल्या एकूण रुपये ३८१.५६ कोटी किंमतीच्या “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट 


परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन 


विकास आराखडयामध्ये” रुपये ४५.८५६० कोटी इतकी वाढ होऊन रुपये ४२७.४१६ कोटी 


किंमतीच्या सुधारित आराखडयास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


“सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग 


पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडयाच्या” रुपये ३८१.५६ कोटीच्या 


आराखडयात रुपये ४५.८५६० कोटी इतकी वाढ होऊन एकूण रुपये ४२७.४१६ कोटी 


किंमतीच्या आराखडयास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


०२. “कोयना हेळवाक वन झोन” मधील रुपये ४५.८५६० कोटींच्या वाढीव कामांचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
१. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा (रु.लक्ष) 
अ.क्र बाब यापूर्वीची मान्यतेसाठी सुधारित 
प्रशासकीय प्रस्तावित वाढीव प्रशासकीय 
मान्यता कामांची रक्‍कम । मान्यता एकूण 
हिता र र्‌म्प ९५.०० | 8.00 exe) ९५.०० 
२. | पव्हेलियन १९५.०० | 8.00 484.00 
ae स्टोरेज ५०.०० | 3.00 | 00 ५०.०० 
४. | कॅपेटेरिया साहित्य ३०.०० 19.00 | 30,00 
५. | dat रुम/चेजिग wa ५०.०० | 8.00 ५०.०० 
६. | काक्रिट जेट्टी/जलाशय ४००.०० ८९.९१ ४८९.९१ 
एकूण (अ.क्र. १ ते ६) ८२०.०० ८९.९१ ९०९.९१ 
७. | बोट क्लब | 9.00 १९८५.८९ १९८५.८९ 
८. । कर्मचारी निवासस्थान | 0.00 | 333.0¢ 333.0¢ 
९, । जलाशय | 9.00 | .00 10.00 | .00 | 0.00 | 00 
| qo. | FART | _=30e:" | २३.८४ २३.८४ 
११. | क्षेत्रीय कामे | 9.00 | ७६.९५ ७६.९५ 
१२. | फर्निचर व उपकरणे १६४.०० 249.23 $249.23 
१३. | विद्युत व सेवाकामे 
PHE (Plumbing, ८२.०० २५.१० १०७.१० 
Heating and Electricals) 
FPS (Fire Protection [== | ९५.१० ९५.१० 
System) 
HVAC (Heating, [| .0O 398.20 398.20 
Ventilation, Air 
एकूण (अ.क्र. 9 ते १३) २४६.०० ३११६.३९ ३३६२.३९ 
१७. | Building Management =| ११.६० ११.६० 
System 
१५. | भाववाढ ७६.१७ 10.00 | ७६.१७ 
एकूण (अ.क्र. १४ ते १५) ७६.१७ ११.६० ८७.७७ 
१६. | सल्लागार शुल्क/आकस्मिक ४५.९२ १२५.४० १७१.३२ 
खर्च (४%) 
एकूण ११८८.०९ ३३४३.३० ४५३१.३९ 
GST (१८%) २१४.९१ ६०१.८० ८१६.७१ 
एकूण एकंदर १४०३.०० ३९४५.१० ५३४८.१० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


२. जल पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि अधिकची आकर्षणे (रु.लक्ष) 
अक्र. बाब यापूर्वीची प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित सुधारित 
मान्यता रक्‍कम वाढीव कामांची रक्‍कम प्रशासकीय 
मान्यता एकूण 
hia दर | रक्कम | सं दर | रक्कम | सं | रक्‍कम 
ख्या ख्या 
ष्‌ तरंगती जेट्टी १५० | 0.44 | ८२.५० २५० | 0.44 | 439.40 | ४०० | 220,00 
Sq sq sq 
mtr mtr mtr 
२. | जेट wr] ४ 4 १८.०० | ४ 4 १८.०० | ८ ३६.०० 
पार्किंग जेट्टी 
३. | पॅरासेलिंग | 924 | 924.00 | शि १२५.०० 
बोट 
४. | जेटस्की २ २५ | ५०.०० षु २५ | १२५.०० | ७ | 44.00 
षु. जेट स्की २ ३५ (90,00 | २ (90,00 
(230 HP) 
जेट Up २ २० ४०.०० २ २० ४०.०० 1 ८०.०० 
७. | वॉटर स्पोर्ट १२ २ १८.०० ae 92 | १८.०० 
साहित्य 
८. | प्रवासी बोट | 230 | 230.00 0 ९९ Ez 230,00 
Re दोन मजली | णो णि | 
प्रवासी बोट 
१०. कयाक heres ez (9.०० हक) [se (9.00 
किं रिव्हर षु ३ १५.०० | षु १५.०० 
राफ्टींग बोट 
१२. | पोटून बोट (केक ३ yo | १५०.०० | ३ | १५०.०० 
१३. | उडणारी बोट coal zai ८० | ८०.०० १ | ८०.०० 
१४. | मोटार =| i 30 30,00 | 30,00 
पॅराग्लायडिंग 
१५. ड्रॅगन बोट 6. ८ षु ४०.०० की ४०.०० 
१६. | वोटर | 4 ४ २०.०० 4 20,00 
सायकल 
१७. | उपयोगिता | १४ । १४.०० शिंगे | १४.०० 
वाहन 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


१८. | Cafeteria | ३० ३०.०० पिं .00 | ३०.०० 
Equipment 
१९. | प्राथमिक g =| ६०.०० | 00 ६०.०० 
प्रचलन खर्च | महिने 
२०. | आकस्मिक ३७.५० 4 ,00 ३७.५० 
खर्च 
एकूण ७९७.०० ६४०.०० १४३७.५० 
उपरोक्त विवेचनाप्रमाणे सुधारित प्रस्ताव खालीलप्रमाणे :- (रु.लक्ष) 
अ.क्र बाब यापूर्वीची मान्यतेसाठी । वाढीव कामांची 
प्रशासकीय । प्रस्तावित वाढीव सुधारित 
मान्यता रक्‍कम | कामांची रक्‍कम प्रशासकीय 
मान्यता 
nae , | बांधकाम आणि पायाभूत १४०३.०० ३९४५.१० ५३४८.१० 
सुविधा 
२. | जलपर्यटन पायाभूत ७९७.०० ६४०.५० १४३७.५० 
सुविधा आणि अधिकचे 
आकर्षण 
एकूण २२००.०० ४५८५.६० ६७८५.६० 


०३. “सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग 


पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत” समाविष्ट करण्यात 


आलेल्या “कोयना हेळवाक वन झोन” मधील कामांच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व तरतूदी 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ, दिनांक ०५ 


मार्च, २०२४ मधील मूळ आराखड्याच्या शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


०४. सदर समाविष्ट कामाची अंमलबजावणी सन २०२४-२५ या वर्षापासून अंमलात येईल. 


सदर प्रस्तावातील कामांवर येणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२, 


पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा,१०१-पर्यटन केंद्र, (००) , 


(००) (१५) तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा (कार्यक्रम/दत्तमत) (५४५२ ०२११) या 


लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 
पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१५५९१७०११६ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


MILIND RAGHUNATH का" 
KULKARNI र 


3S DDOCAE14D 
IND RAGHUNATH KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (ad) 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 
१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
१४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१५. जिल्हाधिकारी, सातारा. 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
१७. पोलीस अधिक्षक, सातारा. 
१८. उपवनसंरक्षक, सातारा. 
१९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. 
२०. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा. 
२१. जलपर्यटन तज्ञ, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ. 
२२. विभागीय वन अधिकारी, कोयना/चांदोली-सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कराड. 
२३. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, हेळवाक. 
२४. उप कार्यकारी अभियंता, मंडळ कार्यालय, सातारा. 
२५. मुख्य अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हापरिषद सातारा. 
२६. मुख्य अभियंता, कोयना सिंचन, कोयना नगर. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.१६/का.१४४४-अ 


२७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सातारा. 


२८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, सातारा. 
२९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, सातारा. 

३०. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
३१. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, सातारा 

32. निवड नस्ती (का.१४४४-अ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


